आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३- 
२४ अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-१३ जुले, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
2) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२७.०४.२०२३ व दि.०५.०६.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम Gala योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 
बाब क्र.०१-वेतन व ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या बाबींकरीता ३४ %, बाब क्र. ०३-अतिकालीक भत्ता, 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, ११-प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, १४- 
भाडेपट्टी व कर, १७-संगणक खर्च, १९-आहार खर्च, २१-साधन सामुग्री, २४-पेट्रोल तेळ व वंगण, २७- 
लहान बांधकामे,२८-व्यावसायीक व fA सेवा, ५०-इतर खर्च, ५५-कर्जे व आगाऊ रक्कमा या 
बाबींकरीता ३० %, बाब क्र.१२-परदेश प्रवास खर्च, १६-प्रकाशने, २६-जाहिरात व प्रसिद्धी, ३१- 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर), ३२-अंशदाने करीता २०% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
करुन दिला आहे. आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण 
मर्यादेच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ 
येथीळ शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी विचारात घेऊन उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-६ प्रमाणे 
उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१११७५७१८१०२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KIRAN KISANRAO | ५ 
PAWAR 


AL DEVELOPMENT 


N KISANRAO PAWAR, 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१३ जुले, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक 

क्र साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 

eal 2 1. aan षु & | 6 | 

मागणी क्र.टी-४ 

१ | ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी १०-कंत्राटी सेवा ५००० ०.००० | उप सचिव, 
(लेखाशिर्ष २२५१०८४८) १७-संगणक खर्च १५००० १५००.००० | आदिवासी 

५०-इतर खच १५००० १५००.००० विकास 
एकूण ३५००० ३०००.००० विभाग, 

2 | प्रशिक्षणावरील खर्च (लेखाशीर्ष २२५१०९१९) | ५०-इतर खर्च ५००० १५००.००० | मंत्रालय 
एकूण मागणी क्र. टी-४ ४०००० ४५००.००० 

मागणी क्र. टी-५ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 

०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

3 | आदिवासी विकास आयुक्तालय - क्षेत्रीय ०१-वेतन ६८०८९० ०.००० | आयुक्त, 
यंत्रणांचे बळकटीकरण (लेखाशिर्ष ०२-मजुरी १ ०.१०० | आदिवासी 
२२२५१३९३) ०३-अतिकालीन भत्ता ८०० ८०.००० | विकास, 

०६ -दुरध्वनी 3 वीजव १०००० १०००.००० नाशिक 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा १२८७३ ०.००० 
११-प्रवास खर्च १०००० १०००.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ११०००० ११०००.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर ५०००० ५०००.००० 
२७-लहान बांधकामे ७००० ७००.००० 
२८-व्यावसायिक सेवा ५००० ५००.००० 
५०-इतर खर्च १ ०.१०० 

एकूण ८८६५६५ १९२८०.२०० 

४ | मोटार चालविण्याचे प्रशिक्षण (लेखाशीर्ष ३४-शिष्यवृत्या / ८००० २७२०.००० | आयुक्त, 
२२२५ १५७१ विद्यावेतने आदिवासी 

विकास, 
नाशिक 

५ | शालान्त व उच्च माध्यमिक शालांन्त ३१-सहायक अनुदाने ४००० ८००.००० | आयुक्त, 
प्रमाणपत्र परिक्षेतील आदिवासी विद्यार्थी (वेतनेतर) आदिवासी 
मुलांना व मुलींना विशेष प्रोत्साहन (लेखाशीर्ष विकास, 
२२२५ ३४११) नाशिक 

६ | शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळां करीता । ३१-सहायक अनुदाने ४००० ८००.००० | आयुक्त, 
विशोष प्रोत्साहन योजना (वेतनेतर) आदिवासी 
(लेखाशीर्षर२२५३४२२) विकास, 

नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१३ जुले, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्र साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
a | 2 fee il षु & ae 
७ | वैद्यकीय व तत्सम महाविद्यालयांत शिक्षण ३४-शिष्यवृत्या / 0७००००० २८०००.००० | आयुक्त, 
घेणा-या अ.ज.च्या विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती विद्यावेतने आदिवासी 
(लेखाशिर्ष २२२५३५२९) विकास, 
८ | सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (लेखाशीर्ष ३१-सहायक अनुदाने १३००० २६००.००० | नाशिक 
२२२५३९९५) (वेतनेतर) 
९ | अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याची गुणवत्ता । ३१-सहायक अनुदाने ५००० १०००.००० 
वाढवण्यासाठी विशेष शिकवणी वर्ग (वेतनेतर) 
(लेखाशीर्ष २२२५४०८९) 
qo | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी ०१-वेतन ३२५००० ०.००० | आयुक्त, 
समिती (लेखाशिर्ष २२२५४१२२) ०२-मजुरी ९०० ९०.००० | आदिवासी, 
०३-अतिकालीन भत्ता ३०० 30,000 | संशोधन व 
०६ -दुरध्वनी डं वीजव ६००० ६००.००० प्रशिक्षण 
पाणी सस्था, 
१०-कंत्राटी सेवा १५०००० ०.००० पुणे. 
११-प्रवास खर्च ५०० ५०.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ९०००० ९०००.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर १०००० १०००.००० 
२१-पुरवठा व सामग्री २०००० २०००.००० 
२४-पेट्रोल तेल व ८७५० ८७५.००० 
वंगण 
२६-जाहीरात प्रसिद्धी १ ०.२०० 
२८-व्यावसायिक सेवा ७०००० ०.००० 
५०-इतर खर्च १ ०.१०० 
एकूण ६८१४५२ १३६४५.३०० 
११ | नक्षल प्रभावित भागामध्ये किशोरवयीन मुला- | ३१-सहायक अनुदाने १५०० 300,000 | आयुक्त, 
मुलींच्या उन्नतीसाठी आपला महाराष्ट्र सुवर्ण | (वेतनेतर) आदिवासी 
जयंती योजना (लेखाशीर्ष २२२५ डी ६३६) विकास, 
नाशिक. 
१२ | आदिवासी मुलांसाठी व मुलीसाठी शासकीय | ०१-वेतन १३५४८४७ ०.००० | आयुक्त, 
वसतीगृह (लेखाशिर्ष २२२५डी७२५) ०२-मजुरी १ ०.१०० । आदिवासी 
०३-अतिकालीन भत्ता १०० १०.००० । विकास, 
०६ -दुरध्वनी,वीज व १४०००० १४०००.००० | नाशिक. 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा १७०००० 0,000 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१३ जुले, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्र साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
eae 2 ——— on षु & li. Hee 
११-प्रवास खर्च १४५०० १४५०.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८०००० ८०००.००० 
१४-भाडेपट्टी वकर ६००००० ६००००.००० 
१९-आहार खर्च १५५६६५० १५५६६५.००० 
२१-पुरवठा व सामग्री ११००००० ११००००.००० 
२८-व्यावसायिक सेवा १ ०.१०० 
३१-सहायक अनुदाने १ ०.१०० 
(वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ४५०००० ४५०००.००० 
एकूण ५४६६१०० ३९४१२५.३०० 
१३ | आश्रमशाळा समुह ०१-वेतन ८९००००० ०.००० | आयुक्त, 
(लेखाशिर्ष २२२५डी७३४) ०२-मजुरी q 0.900 | आदिवासी 
०३-अतिकालीन भत्ता १ ०.१०० | विकास, 
०६-दुरध्वनी,वीज व १४०००० १४०००.००० नाशिक. 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा ८३०००० ०.००० 
११-प्रवास खर्च २०००० २०००.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च १००००० १००००.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर ८५००० ८५००.००० 
१९-आहार खर्च ३८५०००० ३८५०००.००० 
२१-पुरवठा व सामग्री ३८५०००० ३८५०००.००० 
२८-व्यावसायिक सेवा q 0.900 
३१-सहायक अनुदाने १ ०.१०० 
(वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ३३०००० ३३०००.००० 
एकूण १८१०५००४.०० ८३७५००.४०० 
१४ | पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना ३१-सहायक अनुदाने १२००००० २४००००.००० | आयुक्त, 
(लेखाशीर्ष २२२५ई ०२४) (वेतनेतर) आदिवासी 
१५ | शिक्षण फो व परिक्षा फो प्रदाने (लेखाशिर्ष ३४-शिष्यवृत्या / १०००००० ४००००.००० | विकास, 
२२२५एफ०९४) विद्यावेतने नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१३ जुले, 2023 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदर झा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्र साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
a 2 fee tl षु & Hee eal 
१६ । व्यावसायिक महाविद्यालयांना संलग्न ३४-शिष्यवृत्या / १०००० ४००.००० | आयुक्त, 
असलेल्या वसतिगृहातील अनुसुचित विद्यावेतने आदिवासी 
जमातीच्या विद्यार्थ्याना निर्वाह भत्ता विकास, 
(लेखाशिर्ष २२२५एफ१११) नाशिक 
एकूण मागणी क्र.टी-०५ २८०८४६२१.०० | १५८११७१.२०० 
एकूण टी-०४--टी-०५ २८१२४६२१.०० | १५८५६७१.२०० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


